कारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी १ 

या संवर्गातील पदधारकांना अधीक्षक जिल्हा 
कारागृह G2 उप अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह या पदावर पदोन्नतीत्तर नियुक्‍्ती.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१२/प्र.क्र.०२/तुरुंग-१ 


जागतिक व्यापार केंद्र ; सेंटर 4.9 » 20 वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १६ जुलै, २०१३. 


वाचा -- शासन निर्णय समक्रमांक दि. १७.५.२०१३. 


शासन निर्णय:-कारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी १ या संवर्गातील खालील पदधारकांना 


अधीक्षक जिल्हा कारागृह G2 उप अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाच्या संमतीच्या अधीन राहून शासनाच्या दि.१७.५.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नती 


देण्यात आलेली आहे. सदर पदोन्नतीनंतर त्यांच्या नियुक्त्या पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव वाटप झालेला महसूल संवर्ग | नियुक्तीचे ठिकाण 
शिडे श्री.मच्छिद्र ना. कांबळे पुणे कोल्हापूर जिल्हा कारागृह 
२ श्री.गणेश खु. महाले नागपूर चंद्रपूर जिल्हा कारागृह 
३ | श्री.ज्ञानेश्‍वर ना.जाधव अमरावती अकोला जिल्हा कारागृह 
४ | श्री.भास्कर भा. अवताडे औरंगाबाद बीड जिल्हा कारागृह 
५ | श्री.सदानंद ना. गायकवाड कोकण तळोजा मध्यवर्ती कारागृह 
६ | श्री.नितीन भा. वायचळ कोकण ठाणे मध्यवर्ती कारागृह 
७ | श्री.दिळीपसिंग ते. डाबेराव नाशिक जळगाव जिल्हा कारागृह 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१२/प्र.क्र.०२/तुरुंग-१ 


३. पूर्वपृष्ठावर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता अपर पोळीस 


महासंचालक (कारागृह) यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व या सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या 


ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७१६१७१३१४०९२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Harishchandra 


Ki ran Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 
Dhabade, C = IN, S = 


H a r 5 h C h a n d ra MAHARASHTRA, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = HOME 


D h a b ad e Date: 2013.07.16 17:43:14 +05'30" 
(किरण ह.धबडे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 


. प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२ 
३. प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ 


. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


७. कारागृह उपमहानिरीक्षक मुख्यालय पुणे / मध्य विभाग, औरंगाबाद / पूर्व विभाग 


नागपूर / पश्चिम विभाग, पुणे / दक्षिण विभाग, मुंबई 


८. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


९. मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१२/प्र.क्र.०२/तुरुंग-१ 


१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे 


११.कोषागार अधिकारी कोल्हापूर, चंद्रपूर, अकोला, बीड, नवी मुंबई, ठाणे, जळगाव. 


१२.संबंधित अधिकारी , द्वारा अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे. 


१३.निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


